अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण 
विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या केंद्र पुरस्कृत 
योजनांच्या अंमलबजावणीकरीता सिंगल नोडल 
एजन्सी व नोडल अधिकारी यांची नियुक्‍ती 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०२२/प्र.क.१५३/सं.क. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
तारीख:- ०१ डिसेंबर, २०२२ 


संदर्भ:- 

१) झासन निर्णय क्र.: साविबा-२०१५/प्र.क. २०/सं.क.,दि१८.०५.२०१६ 

२) केंद्र शासनाच्या वित्त मंत्रालयाचे F.No.1(13)PFMS/FCD/2020, दि.२३.०३.२०२१ 

३) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.संकीर्ण-२०२१/प्र.क.३५/कोषा प्रशा-४, दि.०१.०७.२०२१ 
प्रस्तावना:- 


राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ अन्वये राबविण्यात येणाऱ्या अन्नसुरक्षा योजनेतील अपात्र 
लाभार्थ्याचा शोध घेऊन धान्याचा होणारा अपहार/गैरव्यवहार थांबविण्यासाठी तसेच लाभार्थ्यांना पारदर्शी 
पध्दतीने धान्याचे वाटप करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्यातील सार्वजनिक वितरण 
व्यवस्थेचे संपूर्ण संगणकीकरण करण्याबाबत संदर्भ क्र.१ येथील दि.१८.०५.२०१६ निर्णय घेण्यात आला आहे. 
त्यानुसार राज्यात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे संगणकीकरण (End to End Computerization) व सार्वजनिक 
वितरण व्यवस्थेचे एकात्मिक व्यवस्थापन (Integrated Management of Public Distribution System-IM- 
PDS) या केंद्र पुरस्कृत योजना राबविण्यात येत आहे. 


केंद्र पुरस्कृत योजनांचे निधी वितरण व विनियोग व्यवस्थापन (PFMS) याबाबत सुधारित 
कार्यपध्दतीनुसार प्रत्येक केंद्र पुरस्कृत योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी संबंधित प्रशासकीय विभागाने एका 
Single Nodal Agency (SNA) dt नेमणूक करुन त्या योजनेसाठी प्राधिकृत बँकेत स्वतंत्र Single Nodal Bank 
Account उघडावे. तसेच त्यासोबतच योजनेच्या समन्वयाच्या दृष्टीने किमान उप सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याची 
Nodal Officer म्हणून नियुक्‍ती करणेबाबत वित्त विभागाने संदर्भ क्र.३ शासन परिपत्रकान्वये सूचना दिल्या 
आहेत. त्यानुषंगाने उक्त केंद्र सहाय्यीत योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी व समन्वयासाठी Single Nodal Agency 
(SNA) आणि Nodal Officer यांची नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.०३ येथील शासन परिपत्रकान्वये दिलेल्या सूचनांनूसार अन्न, नागरी पुरवठा व 
ग्राहक संरक्षण विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या केंद्र पुरस्कृत योजनांकरीता अंमलबजावणी व समन्वयासाठी 
पुढील प्रमाणे Single Nodal Agency आणि Nodal officer यांची नियुक्‍ती करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क.१५३/सं.क. 


Single Nodal Agency (SNA) :- 


| विभागाचे नाव 


केद्र पुरस्कृत योजनेचे नाव 


Single Nodal Agency (SNA) 


अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक 
संरक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन, 


सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे 
संगणकीकरण (ha व राज्य 


वित्तीय सल्लागार व उपसचिव, अन्न, 
नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 


मंत्रालय, मुंबई हिस्सा) मुंबई 
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे | वित्तीय सल्लागार व उपसचिव, अन्न, 
एकात्मिक व्यवस्थापन नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
मुंबई 
Nodal officer:- 
| विभागाचे नाव केंद्र पुरस्कृत योजनेचे नावा. | Nodal Officer 


अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक 
संरक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन, 
मंत्रालय, मुंबई 


सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे 
संगणकीकरण (ha व राज्य 


उपसचिव/सह सचिव (संगणक कक्ष) अन्न, 
नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 


हिस्सा) मंत्रालय मुंबई 
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे | उपसचिव/सह सचिव (संगणक कक्ष) अन्न, 
एकात्मिक व्यवस्थापन नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 


मंत्रालय मुंबई 


2. 


केंद्र पुरस्कृत योजनांकरीता केंद्र शासनामार्फत दि. ०१ जुले, 2029 पासून सुधारित कार्यपद्धतीनुसार 


निधी प्राप्त होत आहे. त्यामुळे वरीलप्रमाणे नियुक्‍त Single Nodal Agency (SNA) यांनी उक्त केंद्र पुरस्कृत 


योजनेच्या निधी वितरण व विनियोग व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने PEMS बाबत वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि. १ 


जुले, २०२१ च्या परिपत्राकातील सूचनांनुसार आवश्‍यक ती कार्यवाही करावी. 


2: 


तसेच, राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या Sad नमूद योजनेकरीता सिंगल नोडल एजन्सी खाते 


वित्तीय सल्लागार व उपसचिव यांच्या स्तरावर उघडणे व त्या अनुषांगिक बाबींबाबत उचित कार्यवाही करण्यात 


यावी. 
8. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२०१११४४१८१७०६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत:- 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव 


Digitally signed by KARAD SANTOSH 


BANSIRAO 
Date: 2022.12.01 11:48:23 +05'30' 


(संतोष कराड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क.१५३/सं.क. 


२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
३) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
४) मा. मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव 
५) मा. राज्यमंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव 
) 
) 
) 
) 


६) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

७) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
८) मा. मुख्य सचिव यांचे उपसचिव 

९) प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१०) प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

११) सर्व प्रशासकीय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


) 
) 
92) ud विभागीय आयुक्‍त 
93) ud जिल्हाधिकारी 
) 
) 
) 
) 


१४) नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई 

१५) सर्व उपआयुक्त (पुरवठा) 

१६) सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी / अन्नधान्य वितरण अधिकारी 

१७ वित्तीय सल्लागार व उपसचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, जी. टी. हॉस्पिटल संकूल 
मुंबई 

१८)प्रधान सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचे स्वीय सहायक 

१९) सर्व उपसचिव/अवर सचिव/ कार्यासन अधिकारी, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई 

२०) संचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 

29) निवडनस्ती (कार्यासन स.क.). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


